सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र 
लाभार्थ्यांना गौरी-गणपती उत्सवानिमित्त 
चार शिधाजिन्नम समाविष्ट असलेला 
शिधाजिन्नस संच “आनंदाचा शिधा” वितरण 
करण्याबाबतची कार्यपद्धती. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.४५/ना.पु.२२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक अधापु-२०१५/प्र.क्र.१००/नापु-२२, दिनांक २४ जुळे, २०१५ 
२) शासन निर्णय क्रमांक राभादु-१०१७/प्र.क्र.७०/नापु-३१, दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१७ 
३) शासन निर्णय क्रमांक अधापु-२०२३/प्र.क्र.४५/नापु-२२, दिनांक २२ ऑगस्ट, 2023 


परिपत्रक :- 

विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २२.०८.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा 
अधिनियम, २०१३ अंतर्गत राज्यातील लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील अंत्योदय अन्न 
योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व 
नागपूर विभागातील वर्धा या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्रय रेषेवरील (एपीएल) केशरी 
शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना प्रत्येकी १ किलो या परिमाणात रवा, चनाडाळ, साखर व १ लिटर या 
परिमाणात खाद्यतेल हे शडिधाजिन्नस समाविष्ट असलेले शिधाजिन्नस संच “आनंदाचा शिधा” गौरी-गणपती 
उत्सवानिमित्त १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत ई-पास प्रणालीद्वारे ₹ १००/- प्रतिसंच या 
सवलतीच्या दराने वितरीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


त्यानुषंगाने पात्र शिधापत्रिकाधारकांना शिधाजिन्नस संचांचे वितरण करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे 
सूचना देण्यात येत आहेत :- 


१. राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच 
औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी 
आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शहोतकरी शिधापत्रिकाधारकांना १ किलो रवा, १ किलो 
चणाडाळ, १ किलो साखर व १ लिटर खाद्यतेल या ४ शिधाजिन्नसांचा wards असलेला १ 
शिधाजिन्नस संच प्रति शिधापत्रिका ई-पॉस प्रणालीद्वारे प्रति संच ₹ १००/- या दराने वितरीत करावेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.४५/ना.पु.२२ 


२. जिल्हानिहाय पुरवठा करावयाच्या शिधाजिन्नस dae संख्येचे विवरणपत्र सोबत 
जोडलेले आहे. सदर संख्येच्या मर्यादेत केंद्रिय भांडार, मुंबई यांनी शिधाजिन्नस संच संबंधित तालुका 
गोदामांपर्यंत पोहोचवावेत. 


३. गोदामात येणारी शिधाजिन्नम आवक तसेच रास्त भाव दुकानात पाठवण्यात येणारे 
शिधाजिन्नस यांची ale online पद्धतीनेच ठेवणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार AePDS पोर्टलवर योग्य 
त्या नोंदी घेण्याची दक्षता घ्यावी. 


8. जिल्ह्याकरीता आवड्यक असणारे पुरवठादाराकडून प्राप्त होणारे शिधाजिन्नस तालुका 
गोदामांमध्ये व्यवस्थितरीत्या उतरवून घेण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी / 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ उप नियंत्रक यांची राहील. शिधाजिन्नस उतरविण्याकरीता येणाऱ्या 
हमाली खर्चाचे प्रदान विभागाकडून करण्यात येईल. त्यानुषंगाने सदर देयके वित्तीय सल्लागार व 
उपसचिव यांना सादर करण्यात यावीत. 


प्‌. शिधाजिन्नस संचात समाविष्ट शिधाजिन्नस खराब न होण्याची/ खाण्यास अयोग्य होण्याची 
मुदत (expiry date) कमीतकमी ४ महिन्यांची असल्याची खात्री करूनच पुरवठादाराकडून 
शिधाजिन्नस संच स्विकारण्यात यावेत. 


ae शिधाजिन्नस संचात समाविष्ट शिधाजिन्नस FSSAl मानकाची पूर्तता करीत असल्याचे 
NABL अधिकृत प्रयोगशाळेचे प्रमाणपत्र पुरवठादाराकडून प्राप्त करुन घेऊन तद्‌नंतरच शिधाजिन्नस 
संच स्विकारण्यात यावेत. कोणत्याही परिस्थितीत निकृष्ट दर्जाचे शिधाजिन्नस / शिधाजिन्नस संच 
स्वीकारले जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. 


छ. पुरवठादाराकडून तालुका गोदामात शिधाजिन्नस संच प्राप्त झाल्यावर, जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ उप नियंत्रक यांनी स्वत: अथवा तहसिलदार यांच्यापेक्षा 
कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करून शिधाजिन्नस संचाची पुरवठादाराच्या 
प्रतिनिधीसमोर याहच्छिकपणे (randomly) नमुने गोळा करावेत. सदर नमुन्यांची NABL अधिकृत 
प्रयोगशाळेत तपासणी करावी. सदर तपासणीअंती नमुना विहित निकषांची पुर्तता करीत नसल्याचे 
आढळल्यास, पुरवठादारास तात्काळ अवगत करून संबंधित शिधाजिन्नस संचाचा साठा (Lot) बदलून 
घेण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


हः सदर शिधाजिन्नस संच प्रति संच ₹१००/- या दराने वितरीत करावयाचे आहेत. सदर 
विक्रीपोटी प्राप्त होणारी रक्‍कम रास्तभाव दुकानदारांनी मार्जिन वजा करुन उर्वरित रक्‍कम जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी / उप नियंत्रक यांच्याकडे शिधाजिन्नस संचांच्या 
वितरणानंतर ७ दिवसांत जमा करावी. सदर शिधाजिन्नस संचांची विक्री करण्याकरिता संदर्भाधीन 
दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार रास्तभाव दुकानदारांना मार्जिन देय 
राहील. तसेच शिधाजिन्नस संच वितरणाचा कालावधी विचारात घेता, एका महिन्याच्या काळावधीत 
संपूर्ण शिधाजिन्नस संचांचे वितरण करण्याबाबत रास्तभाव दुकानदारांना आपल्या स्तरावरून सूचित 
करण्यात यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.४५/ना.पु.२२ 


र. जिल्ह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना गौरी-गणपती उत्सवानिमित्त वितरीत करावयाच्या 
शिधाजिन्नस संच "आनंदाचा शिधा” योजनेचा लाभ सुनिश्चित करण्याकरीता, या योजनेबाबतची 
जनजागृती करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ उप 
नियंत्रक यांनी करावी. 


१०. जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ उप नियंत्रक यांनी त्यांच्या 
जिल्ह्याकरिता प्राप्त व वितरीत होणाऱ्या शिधाजिन्नस संचांची माहिती शासनास वेळोवेळी उपलब्ध 
करुन द्यावी व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


११. प्रस्तुत शिधाजिन्नस संचांच्या खरेदीसाठी केंद्रिय भांडार, मुंबई यांच्याशी करारनामा 
करण्याबाबत वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयास विभागाचे पत्र क्र. अधापू-२०२३/प्र.क्र 
४५/नापू-२२ दि.२३.०८.२०२३ अन्वये कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 
यांनी कार्यवाही करावी. 


१२. केंद्रिय भांडार, मुंबई यांनी शासनास पुढील मुद्ययाबाबतची माहिती दररोज 
napu22.mhpds@mah.gov.in या ई-मेल वर तसेच वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांना सादर 
करावी :- 


अ) शासनाने विहीत केलेल्या ठिकाणी (ठिकाणांच्या नावांसह) पोहोच Hots शिधाजिन्नस संच. 
ब) निविदाधारकाकडे / केंद्रिय भांडार, मुंबई यांच्याकडे शिल्लक राहिलेले शिधाजिन्नस संच. 


१३. उपरोक्त कार्यपद्धतीनुसार सर्व संबंधितांनी कार्यवाही करावी. सदर कार्यवाहीमध्ये 
कोणत्याही प्रकारे कसूर झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येईल, याची सर्व संबंधितांनी नोंद 
घ्यावी. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०२३०८२४१५२९४६८५०६ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POOJA PRASAD ॥॥॥॥५८॥ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD 
p O OJ A p R A S A D ) CIVIL SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2587c101141ff0822d 1f39f866ca3537dfc0e52728f89 


8604a75ff77b46e7415, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3063036B7F64E995ED6A8BC7C9FBB1A5A10E 
6562F73D65107AD668D006B3B164, cn=POOJA PRASAD 
MANKAR 


(पूजा मानकर) 
शासनाच्या अवर सचिव 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.४५/ना.पु.२२ 


ae) 
की 
च 


A 
> 


मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 


. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा 

. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
. सर्व उपायुक्त (पुरवठा) 

. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

. सर्व कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

. सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परिक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय 


सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


. वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
. NeML NCDEX Group of Company, आकृती कॉर्पोरेट पार्क, पहिळा मजळा, एलबीएस 


मार्ग, कांजुर मार्ग (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०६६. 


३२. केंद्रिय भांडार , न्यु शॉर्पिंग सेंटर,इमारत क्र. 33 जवळ,सी जी एस क्वार्टर्स,सेक्टर ७ ,अँटॉप 


हिल, मुंबई - ४०००३७. 


३३. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२). 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.४५/ना.पु.२२ 


सन २०२३ च्या गौरी-गणपती सणानिमित्त “आनंदाचा शिधा” वितरीत करण्याकरिता 


आवड्यक शिधाजिन्नस संचांची संख्या 
पुरवठा करावयाच्या शिधाजिन्नस संचांची संख्या 
अ.क्र. जिल्हा जिल्ह्यांकडील 
(जिल्ह्यांकडील मागणीच्या प्रमाणात) 

1 2 3 

A Region Parel 128707 

D Region Andheri 172560 
] E Region Wadala 419289 

F Region Thane 610611 

G Region Kandivali 216964 

MTRA 1548131 
2 | Thane 151017 
3 | Palghar 380332 
| 4 | Raigad 429854 
5__| Ratnagiri 263394 
| 6 | Sindhudurg 155945 
7 | Nashik 778203 
1 8 Dhule 291651 
9 | Jalgaon 602215 
10 | Nandurbar 266090 
11 | Ahmadnagar 668494 
12 | Pune DSO 562795 
13. | Pune FDO 320443 
14 | Solapur DSO 383673 
15_। Solapur FDO 114188 
16 | Kolhapur 547812 
17 | Sangli 399764 
18 | Satara 388907 
19 | Aurangabad 542921 
20 | Jalna 344556 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.४५/ना.पु.२२ 


21 | Nanded 576851 
22 | Beed 490686 
23 | Osmanabad 291052 
24 | Parbhani 307145 
25 | Latur 404500 
26 पायां. 212031 
27 | Amravati 535246 
28 | Washim 247467 
29 | Akola 327060 
30 | Buldana 474911 
31 | Yavatmal 555207 
32 | Nagpur DSO 416997 
33 | Nagpur FDO 383347 
34 | Wardha 279602 
35 | Bhandara 232987 
36 | Gondia 232519 
37 | Chandrapur 404490 
38 | Gadchiroli 209146 
Total 15721629 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


